अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित / विना 
अनुदानित / कायम विना अनुदानित शाळा,कनिष्ठ महाविद्यालये, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका / नगरपरिषद शाळा व अपंग 
शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजनेंतर्गत 
अनुदान वितरण सन २०१९-२० 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख:- २३ मार्च, २०२१ 
वाचा : 
. शासन निर्णय क्रमांकः अविवि:-२०१५/प्र.क्र.८०/१५/का-६, दि.०७.१०.२०१५ 
. शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः- अविवि-२०१०/प्र.क्र.८०/१५/का-६, दि.०८.१०.२०१५ 
. शासन निर्णय क्रमांकः- अविवि:-२०१९/प्र.क्र.९९/का-६, दिनांक १८.२.२०२० 
. शासन निर्णय क्रमांकः- अविवि:-२०१९/प्र.क्र.९९/का-६, दिनांक २२.२.२०२१ 
५. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगांव यांचे पत्र क्र.जिनिस 
/उपलेखापाल/धाअविबशा/२०१९-२०/८११, दि. १७.३.२०२०. 
६. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर यांचे पत्र क्र.जिनिस 
/अल्पसंख्याक /सांस/६०३/२०२०, दि. १८.३.२०२०. 
७. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा, यांचे पत्र क्र. जा.क्र. जिनिस / 
असंयो/२०१९-२०/का.७/१०१८, दि.१९.३.२०२०. 
८. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक यांचे पत्र क्र. जा.क्र. नियोजन कक्ष- 
१२/ अल्प-शाळा/संस२/२०१९-२०/६४४, दि.२६.३.२०२० 
९. जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. अजिदं./गृह/कक्ष १४ (४/सं.क्र. २४/कावि-५४/ 
२०२०, दि.२३.३.२०२० 
प्रस्तावना - 
धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित / कायम 
विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका / नगरपरिषद शाळा 
व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ च्या 
शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. सदरहू योजनेंतर्गत संदर्भाधीन अनुक्रमांक ४ येथील शासन निर्णय 
क्रमांक अविवि २०१९ / प्र. क्र. ९९ / का-६, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये सन २०१९- २० मध्ये दिनांक 
१८ मार्च २०२० रोजी किंवा त्यापूर्वी शासनास प्राप्त झालेल्या संबधित जिल्ह्यातील २४८ संस्थांना एकूण 
रूपये ४.९६ कोटी इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यात आली. आता सदर सन २०१९-२० मध्ये शासनाकडे प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावांपैकी उर्वरित पात्र शाळांना सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीमधून अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्च स्तरीय निवड समितीने उपरोक्त शासन 
निर्णयानुसार दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ नुसार त्यांच्याकडे प्राप्त अर्जांची छाननी केळी असून छाननीअंती 
पात्र शाळांची यादी, शिफारशी व आवश्‍यक निधीच्या मागणीसह मंजूरीकरिता शासनाकडे पाठविली आहे. 
सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची दिनांक ०9 ऑक्टोबर २०१५ रोजीच्या 
शासन निर्णयातील अटी व शर्ती नुसार शासनस्तरावर तपासणी करून अपूर्ण किंवा त्रुटी असलेले प्रस्ताव 


०८ AN A -0 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का-६ 


अपात्र करण्यात आले आहेत. या तपासणीअंती पात्र ठरलेल्या शाळांची व त्यांस मंजूर करावयाच्या (कमाल 
मर्यादा प्रत्येक शाळेसाठी रू.२.०० लाख) अनुदानाची रक्‍कम खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र विभाग जिल्हा पात्र शाळांची संख्या । प्रस्तावित अनुदान (रु. लाखात) 
| 9. | नाशिक विभाग नाशिक ०७ १३,९४,३२७/- 
२. | नाशिक विभाग जळगांव fF | २०,००,०००/- 
३. | नाशिक विभाग अहमदनगर ०७ १४,००,०००/- 
| ४. | पुणे विभाग सातारा ०२ ४,००,०००/- 
प. नागपूर विभाग नागपूर १३ २६,००,०००/- 
एकूण ३९ ७७, ९४, ३२७/- 


उपरोक्त Teas दर्शविल्याप्रमाणे तसेच प्रस्तुत शासन निर्णयाच्या सहपत्रातील यादीनुसारच्या 
एकूण ३९ शाळांना रु. ७७,९४,३२७/- (अक्षरी रूपये सत्त्याहत्तर लाख चौर्‍्याण्णव हजार, Hat सत्तावीस 
फक्त) इतके अनुदान या योजनेंतर्गत मंजूर करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाधीन करण्यात येत आहे. 
२. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना सदर निधीसाठी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि 
नियत्रंण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. अनुदान मंजूर केलेल्या पात्र शाळांच्या नावासमोर त्या 
शाळेच्या मागणीचे स्वरुप, यापूर्वी अनुदानाचा लाभ घेतल्याचे वर्ष याचा तपशील या शासन निर्णयासोबतच्या 
सहपत्रामध्ये दर्शविण्यात आला आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेला उक्त निधी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीतून (805) आहरित करून संवितरित करण्यास खालील परिच्छेदातील 
बाबींच्या पूर्ततेची खातरजमा करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून वितरीत करण्यास याद्वारे शासन मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 
३. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शासनाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावामध्ये एकाच DIES CODE / 
INSTITUTE CODE / लायसन्स क्रमांकासाठी एकापेक्षा जास्त प्रस्ताव प्राप्त झाल्याचे तसेच एकाच 
इमारतीत / आवारातील एकाच संस्थेच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी एकापेक्षा जास्त 
प्रस्ताव प्राप्त झाल्याची बाब शासनाच्या निर्दशनास आली आहे. तथापि, दिनांक ०७ ऑक्टोबर २०१५ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार फक्त एका DIES CODE / INSTITUTE CODE / लायसन्स 
क्रमांकासाठी अनुदान देण्यात येईल. तसेच, एकाच इमारतीत / आवारात एकाच संस्थेच्या प्राथमिक / 
माध्यमिक / उच्च माध्यमिक sen वेगवेगळ्या शाळा / महाविद्यालये हे दिवसभरातील स्वतंत्र 
वेळापत्रकानुसार वेगवेगळ्या पाळीत / सत्रात भरत असतील आणि त्यांचे DIES CODE वेगवेगळे असतील 
अशा परिस्थितीत त्या इमारतीसाठी / आवारासाठी या DIES CODE पैकी फक्त एकाच DIES CODE साठी 
अनुदान मंजूर करण्यात येईल. तसेच अनुदान प्राप्त शाळा स्वयं अर्थसहाय्यीत नाहीत. याची खात्री संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी अनुदान वितरित करण्यापूर्वी करावी. तसेच शासन निर्णय दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१५ 
मध्ये विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे पालन होईल याची दक्षताही त्यांनी घ्यावी. या योजनेंतर्गत शाळांना 
चालू वर्षात ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित 
शाळांनी निधी खर्ची टाकावा. 
४. शाळा, महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अपंग व नगरपालिका / नगरपरिषद झाळांना 
अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित शाळा, महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अपंग व 
नगरपालिका / नगरपरिषद शाळांनी अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत 
प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व त्यानंतर अनुदानाच्या विनियोगाचे विहित 
नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. सर्व संबंधित 
शाळा, महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अपंग व नगरपालिका / नगरपरिषद झाळांकडून प्राप्त 
झालेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनास व महालेखापाल 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का-६ 


कार्यालयास सादर करावा. तसेच त्यांनी नियंत्रण अधिकारी म्हणून शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्रमांक 
एयुडी १०८२ / सीआर ९० /८४ / कोष-५, दिनांक २४ सप्टेंबर १९८६ नुसार सदर निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ 
घालून त्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र व सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या संबंधीत लेखा शिर्षाचा विनियोजन लेखा 
अहवाल दिनांक ३० डिसेंबर २०२० पर्यंत शासनास निश्चितपणे सादर करावा. 

५. या योजनेंतर्गत उद्भभवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक ol ऑक्टोबर 

२०१५ मध्ये नमूद संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय निवड समितीस 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
६. __ या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेड ई-१, प्रधान लेखाश्ीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२, समाजकल्याण २००, इतर कार्यक्रम, (०१) (२१) अल्पसंख्याक शाळांना पायाभूत सुविधा 
पुरविण्याकरिता सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए-३४७) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
सदर लेखाशिर्ष खालील निधीतून वितरणास नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २०१/१४७१ 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२० अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्रमांक १०१/२०२१/व्यय १ दिनांक १७ मार्च, २०२१ अन्वये इतका निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात 
आली आहे. त्यामुळे या तरतुदीमधून मागील आर्थिक वर्ष सन २०१९-२० मध्ये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांसाठी 
७७,९४,३२७/- इतका निधी याद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. 
७. वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक विअप्र २०१३ / प्र.क्र.३० / २०१३ / विनियम, भाग-२, दि.१७ 
एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
met झालेल्या अधिकारांतर्गत / विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२३१२२२१२०२१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Dinesh M. nines 
Sonavane eco 
(दि.मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१.मा.राज्यपालांचे सचिव. 
२.मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 


३.मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

४.मा.विरोधी पक्षनेता / विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई. 

५.मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

६.मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

७.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८.अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९.अप्पर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 

१०.महाळेखापाल 2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१९/का-६ 


११. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, सातारा, नागपूर. 

१३.जिल्हाधिकारी, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, सातारा, नागपूर. 

१४.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, सातारा, नागपूर. 

१५.जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, सातारा, नागपूर. 

१६.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक, जळगांव, अहमदनगर, सातारा, नागपूर. 

१७.सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास 
विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१८.अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. सर्व कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२. 

२०.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.९९/का-६ 


धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित / विना अनुदानित / कायम 


विना अनुदानित शाळा, औद्योगिक प्रशिक्षण GRA, ATR पालिका / नगर परिषद शाळा व अपंग झाळांमध्ये 
पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान वितरण योजना २०१९-२० 


शासन निर्णय क्रमांक अविवि-२०१९ / प्र.क्र.९९ / का-६ दि. 23/3/2029 चे सहपत्र 


संस्थेचे नाव व शाळेचे नाव 


प्रयोजन 


अनुदानाचे वर्ष 


नाशिक विभाग, जिल्हा - नाशिक. 


खातुन मायनॉरिटी वुमेन्स सोडल वेलफेअर अँन्ड 
एज्युकेशन सोसायटी, ५३४, एम.एच.बी. कॉलनी, 
मालेगांव, जि. नाशिक द्वारे संचालित शेख इमाम 
प्रायमरी स्कुल, आयझानगर, पाटकिनारा, मालेगांव, 
जि. नाशिक. 


स्वच्छतागृह बांधणे. 


खातुन मायनॉरिटी वुमेन्स सोडल वेलफेअर अँन्ड 
एज्युकेशन सोसायटी, ५३४, एम.एच.बी. alert, 
मालेगांव, जि. नाशिक द्वारे संचालित मदर आयशा 
कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, आयशानगर, 
पाटकिनारा, मालेगांव, जि. नाशिक. 


छत दुरूस्ती करणे . 


खातुन मायनॉरिटी वुमेन्स सोडल वेलफेअर अन्ड 
एज्युकेशन सोसायटी, ५३४, एम.एच.बी. कॉलनी, 
मालेगांव, जि. नाशिक द्वारे संचालित अल हेरा उर्दु 
हायस्कुल, खातून एज्युकेशन कॅम्पस, FRA कॉलनी, 
मालेगांव, जि. नाशिक. 


झेरॉक्स मरिन, 
साहीत्य खरेदी करणे . 


अध्यापन 


मदर टेरेसा शौक्षणिक, सामाजिक व महिला विकास 
संस्था, प.नं.७७, सर्वे नं.७४, पैराड हायस्कुल जवळ, 
मालेगांव, जि. नाशिक द्वारे संचालित रहेनुमा उर्दु 
प्राथमिक शाळा, सर्वे नं. १८९/१/२, मिरा दातार नगर, 
मालेगांव, जि. नाशिक. 


टेबळ, कपाट, खुर्ची व पुस्तके 
खरेदी करणे . 


षु. 


देहाती शौक्षणिक व सामाजिक संस्था, मालेगांव, 
२२५/अ, गुरूवार वॉर्ड, चुनाभटी, मालेगांव, जि. 
नाशिक द्वारे संचालित लोकनेते व्यंकटराव हिरे (Sg) 
प्राथमिक शाळा, रमजानपुरा, द्याने, मालेगांव, जि. 
नाशिक. 


कुंपन, प्रिटर्स खरेदी करणे. 


देहाती शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, मालेगांव, 
२२५/अ, गुरूवार वॉर्ड, चुनाभटी, मालेगांव, जि. 
नाशिक द्वारे संचालित मरहुम आबिद अली जागिरदार 
उर्दु प्रायमरी स्कुल, मालेगांव, जि. नाशिक. 


केपाऊंड, प्रिटर्स खरेदी करणे. 


अंजुमन हिमायतुळ इस्लाम, Gals, विहितगाव, 
नाशिक, जि. नाशिक द्वारे संचालित अंजुमन उर्दु 
प्रायमरी स्कुल, गोसावीवाडी, नाशिक रोड, जि. 
नाशिक. 


पाण्याची सुविधा, प्रयोगशाळा, 
संगणक खरेदी करणे. 


एकूण रूपये- १३,९४,३२७/- 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१९/का-६ 


नाशिक विभाग, जिल्हा - जळगांव 


के. अण्णासो नारायण पाटील, बहुउद्देशिय संस्था, 
धानोरा, जि. जळगांव द्वारे संचालित मुकबधिर निवासी 
विद्यालय, बस स्टॅंड जवळ, साकळी, मु.पो.साकळी, 
ता. यावल, जि. जळगांव 


बेचेस, डेस्क,टेबल 
निर्माण करणे. 


सुविधा 


के. अण्णासो नारायण पाटील, बहुउद्देशिय संस्था, 
धानोरा, जि. जळगांव द्वारे संचालित मतिमंद निवासी 
विद्यालय, साकळी फाटा, पो.साकळी, ता. यावल, जि. 
जळगांव 


अध्यापनाची 
साधने,एल.सी.डी.प्रोजेक्टर, 
अध्यापनासाठी लागणारे साहीत्य 
इ.खरेदी. 


| 


PRUs Besar, ता.जि. जळगांव द्वारे संचालित 
श्री. कुलस्वामीनी चामुंडामाता मतिमंद मुंलांचे 
(अनिवासी) विद्यालय, कासोदा, ता. एंरडोल, जि. 
जळगांव 


संगणक, प्रिंटर्स, सॉप्टवेअरर्स व 
संगणक साहीत्य खरेदी करणे. 


इन्स्टिटयुट फॉर रूरल डेव्हलपमेट अन्ड सोशल 
सर्व्हिसेस, जळगांव, जि. जळगांव द्वारे संचालित 
उत्कर्ष मतिमंद विद्यालय २८ / २९, जिवराम नगर / 
खोटे नगर, जळगांव, जि. जळगांव 


ग्रंथालयासाठी शैक्षणिक 
साहीत्य/किटूस खरेदी, बुक बँक 
क्रमिक पुस्तके खरेदी. 


दघ. 


नर्मदेश्वर बहुउद्देशिय सेवाभावी उत्कर्ष मंडळ 
चाळीसगांव, ता.चाळीसगांव, जि. जळगांव द्वारे 
संचालित मतिमंद निवासी विद्यालय, चाळीसगांव, ता. 
चाळीसगांव, जि. जळगांव 


संगणक, प्रिंट्स,सांप्टवेअर 
इत्यादी खरेदी . 


अलहसनात एज्युकेशन सोसायटी, रावेर, ता.रावेर, 
जि. जळगांव द्वारे संचालित अलहसनात उर्दु प्राथमिक 
शाळा, ता.रावेर, जि. जळगांव 


अध्यापनाची साधने, (Teching 
Material) LCD प्रोजेक्टर, 


इत्यादी. 


क 
es 


सातपुडा फाऊंडेशन, रावेर, ALATA, जि. जळगांव 
द्वारे संचालित उर्दु प्राथमिक शाळा रावेर, ता.रावेर, जि. 
जळगांव 


शैक्षणिक साहीत्य, किटूस, 
संगणक व पिण्याच्या पाण्याची 
सुविधा इत्यादी . 


चामुंडामाता बहुउद्देशिय विकास परिसर धुळे, 
ता.जि.धुळे द्वारे संचालित परिश्रम मतिमंद मुला- 
मुलींची निवासी शाळा, पारोळा, ता. जि. जळगांव 


संगणक सुविधा निर्माण करणे. 


WIS फाऊंडेशन, अमळनेर, ता. अमळनेर, 
जि.जळगांव द्वारे संचालित रॉयल उर्दु हायस्कुल, 
अमळनेर, ता. अमळनेर, जि. जळगांव 


संगणक व प्रिंटर्स खरेदी. 


णि 


रावेर तालुका Bg एज्युकेशन सोसायटी, जि. जळगांव 
द्वारे संचालित उर्दु गर्ल्स हायस्कुल, रावेर, ता.रावेर, 
जि. जळगांव 


प्रयोगशाळा साहीत्य, बेचेस, 
कपाट इत्यादी खरेदी . 


एकूण रूपये- २०,००,०००/- 


नाशिक विभाग, जिल्हा - अहमदनगर. 


अंजुमन ए तरक्की उर्दु संस्था, जुनाबाजार रोड, 
माणिक चौक, अहमदनगर, जि. अहमदनगर द्वारे 
संचालित चाँद सुल्ताना ज्युनिअर कॉलेज, ads, 
माणिक चौक, अहमदनगर, जि. अहमदनगर. 


प्रोजेक्टर-२, 
वायफाय व 


संगणक-२, 
स्पिकर-२, २ 
इंटरनेट कनेक्छान. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१९/का-६ 


नगरपालिका शिक्षण मंडळ, श्रीरामपुर, ता.श्रीरामपुर, 
जि. अहमदनगर द्वारे संचालित नगरपालिका उर्दु 
शाळा क्र.४, वार्ड नं.२, श्रीरामपुर, ता. श्रीरामपुर, जि. 
अहमदनगर 


संगणक-५, प्रिंटर-१, 
इन्व्हर्टर-१, 
एल.सी.डी.प्रोजेक्टर-१ इत्यादी 


खरेदी. 


नगरपालिका शिक्षण मंडळ, श्रीरामपुर, ता. श्रीरामपुर, 
जि. अहमदनगर द्वारे संचालित नगरपालिका उर्दु 
शाळा क्र.९, संजयनगर, उस्मानिया मस्जिद, वार्ड नं.१, 
श्रीरामपुर, जि. अहमदनगर 


संगणक-२, प्रिटर-१ व 
एल.ई.डी.-४ खरेदी. 


नगरपालिका शिक्षण मंडळ, श्रीरामपुर, ता.श्रीरामपुर, 
जि. अहमदनगर द्वारे संचालित परमविर शहीद अब्दुल 
हमीद नगरपालिका डिजीटल उर्दु शाळा क्र.५, 
श्रीरामपुर, ता. श्रीरामपुर, जि. अहमदनगर 


संगणक टेबल-८, कॉम्प्युटर 
चेअर्स-३२ व विद्युतीकरण करणे. 


कि 


नगरपालिका शिक्षण मंडळ, कोपरगांव, ता.कोपरगांव, 
जि. अहमदनगर द्वारे संचालित नगरपालिका उर्दु 
शाळा क्र.४, कोपरगांव, ता.कोपरगांव, जि. अहमदनगर 


प्रोजेक्टर, इन्व्हर्टर व १ टिव्ही. 


नगरपालिका शिक्षण मंडळ, राहुरी, ता. राहुरी, जि. 
अहमदनगर द्वारे संचालित नुतन उर्दु शाळा 
नगरपालिका राहुरी, नवी पेठ, ग्रामीण 
रूग्णालयासमोर, ता. राहुरी, जि. अहमदनगर 


पुस्तके, इन्व्हर्टर, बैचेस, 
सॉप्टवेअर व प्रिंटर्स खरेदी . 


जामिया इस्लामिया SATS VSI अक्ककलकुवा, 
जि.नंदुरबार, द्वारे संचालित मौळाना अब्दुल कलाम 
आझाद औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, बाराबाभळी, 
ता.नगर, जि. अहमदनगर. 


नविन dda, टेबल, खुर्ची व 
कपाट खरेदी. 


एकूण रूपये- १४,००,०००/- 


पुणे विभाग, जिल्हा -सातारा. 


सातारा नगरपालीका शिक्षण मंडळ, ता.जि. सातारा 
द्वारे संचालित नगरपालीका उर्दु शाळा क्रमांक-१२, 
ता.जि. सातारा. 


संगणक, एल.सी.डी.प्रोजेक्टर, 
इन्हर्टर बॅटरी व स्मार्ट टिव्ही. 


फळटण उर्दु एज्युकेशन सोसायटी फलटण, 
PAR, मंगळवार पेट, फलटण, ता. फलटण, जि. 
सातारा द्वारे संचालित उर्दु प्रथमिक शाळा, फलटण, 
कुरेशी नगर, मंगळवार पेठ, ता. फलटण, जि. सातारा. 


स्मार्ट टिव्ही-५, प्रोजेक्टर-१, 
प्रोजेक्टर स्क्रीन -१ 


एकूण रूपये- ¥,00,000/- 


नागपुर विभाग, जिल्हा- नागपूर. 


किदवाई हायस्कुल स्टुडंन्ट अन्ड स्टॉफ वेलफेअर 
असोसियन नागपूर, जि. नागपुर द्वारे संचालित श्री. 
शिवाजी नाईट ( उर्दु) हायस्कुल, सेवा सदन बिल्डिंग, 
सी.ए.रोड, नागपूर, जि. नागपुर-४४००१८. 


शैक्षणिक साहीत्य / किट्स 
खरेदी, बुक बँक पुस्तके खरेदी 
करणे. 


फिरोज विद्या समिती जि.नागपुर द्वारे संचालित 
फिरोज गांधी विद्यालय, रिंग रोड जवळ, धम्मदिप 
नगर, नागपुर, जि. नागपुर-१७. 


प्रयोगशाळा उभारणे. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/प्र.क्र.१९/का-६ 


३. नगर परिषद कामठी, जि.नागपुर द्वारे संचालित नगर | इमारत दुरूस्ती/ छत दुरूस्ती | 2 
परिषद मंसाराम सिरीया उर्दु उच्च प्राथमिक शाळा, | करणे. 
रूई गंज मैदान कामठी, जि. नागपुर. 

४. नगर परिषद कामठी, जि.नागपुर द्वारे संचालित नगर | ३३ नग ॒बैवेस/डेस्क / टेबल | 9 
परिषद इस्माईल पुरा गर्ल्स नं.२ शाळा, इस्माईल पुरा, | खरेदी. 
कामठी, जि. नागपुर. 

प. नगर परिषद कामठी, जि.नागपुर द्वारे संचालित नगर | बैचेस/ डेस्क / टेबल खरेदी. २ 
परिषद मो. खुर्शीद हक उर्दु प्राथमिक कन्या शाळा 
नं.१, मेन, वारीस पुरा, कामठी, जि. नागपुर. 

६. नगर परिषद कामठी, जि.नागपुर द्वारे संचालित नगर | शाळा/खोल्या डागडुजी /झाळा | 3 
परिषद परमपुज्य गोधीसत्व डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर | /खोल्यामध्ये फरशी बसविणे/ 
उच्च प्राथमिक शाळा, गौतम नगर, पोरवाल काँलेज | स्वच्छतागृह दुरूस्ती करणे. 
जवळ, कामठी, जि. नागपुर. 

9. नगर परिषद कामठी, जि.नागपुर द्वारे संचालित नगर | शाळा/खोल्यामध्ये फरशी | 2 
परिषद मौलाना मो. सईद एजाज उर्दु प्राथमिक कन्या | बसविणे. 
शाळा नं.४, रूई गंज मैदान, कामठी, जि. नागपुर. 

८. नगर परिषद कामठी, जि.नागपुर द्वारे संचालित नगर | vo नग बैचेस/डेस्क खरेदी | 3 
परिषद अब्दुल सत्तार फारूकी उर्दु ब्रांच शाळा, इमली | करणे. 
बाग, कामठी, जि. नागपुर. 

९. नगर परिषद कामठी, जि.नागपुर द्वारे संचालित नगर | इमारत नुतनीकरण/झाळा | ३ 
परिषद अब्दुल सत्तार फारूकी उर्दु प्रायमरी मेन शाळा, | दुरूस्ती / फरशी बसविणे / 
इमली बाग, कामठी, जि. नागपुर. पिण्याच्या पाण्याची सुविधा 

निर्माणकरणेइ. 

१०. नगर परिषद कामठी, जि.नागपुर द्वारे संचालित नगर | ३३ नग बैचेस/डेस्क व इतर | 2 
परिषद ईस्लामिया पुरा उर्दु ( प्राथमिक) मुलांची शाळा, | साहीत्य खरेदी करणे. 
ईस्लामिया पुरा, कामठी, जि. नागपुर. 

११. नगर परिषद कामठी, जि.नागपुर द्वारे संचालित नगर | ४० नग dda, Yo नग डेस्क व | २ 
परिषद मो. खुर्शीद हक कन्या शाळा नं. १, ब्रांच, | इतर साहीत्य खरेदी करणे. 
कामठी, जि. नागपुर. 

१२. बाई खदिजा बाई हाजी इब्राहिम तैय्यब ट्रस्ट, सदर | बेचेस/ डेस्क/टेबळ खरेदी | 3 
नागपूर संस्था, जि.नागपुर द्वारे संचालित खादिजा | करणे. 
बाई खाजगी औ. प्र. संस्था, नागपूर, जि. नागपुर. 

१३. अंजुमन STAT ए इस्लाम सदर नागपूर, जि.नागपुर द्वारे | छत दुरूस्ती करणे . 8 
संचालित अंजूमन, अंजूमन प्रायव्हेट इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग 
इंन्सिटयुट, मगंळवारी बाजार रोड, सदर, नागपूर, 
जि. नागपुर. 
एकूण रूपये- २६, ००,०००/- 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


